राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत ४१६४ 
अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका -२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६ १/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १९ मार्च,२०२१ 
संदर्भ:- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २००६/१२८/प्र.क्र.१ ९/आरोग्य-२, 
दि. ३०.१२.२००६. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः yest २००७/प्र.क्र.१ १७/सेवा-१, 
दि. ०६.०८.२००७, 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका २०१२/प्र.क्र.१ ६६/आरोग्य-५, 
दि. ३०.०४.२०१२. 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.१ १७/सेवा-१, दिनांक 
२१.०९.२०१२ 

५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र .क्र.२६१/ आरोग्य-५, 
दि.१८.०९.२०२० 

६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१ ६/आ.पु.क., दि. १५.०२.२०२१ 

७) संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे यांचे पत्र क्र.संआसे/राहिनिका/अस्थायीपदे/चाळूठेवणेबाबत/ 
२२७७-७९/२०२१ दि.०३.०२.२०२१. 


शासन निर्णय: 


राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत २०१६६ अस्थायी पदांपैकी १६१३३ अस्थायी पदे संदर्मिय 
दिनांक ३०.०४.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये कायम करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित ४०३३ अस्थायी पदे 
तसेच पदांच्या आढाव्यातून सुटलेली सुधारित आकृतीबंध सार्वजनिक आरोग्य विभाग संदर्भिय शासन निर्णय 
_ दिनांक २१.०९.२०१२.अन्वये मंजूरी दिलेली उपकेंद्र स्तरावरील १३१ पदे अशी एकूण ४१६४ पदे दिनांक 
०१,०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ पर्यंत वरील संदर्भिय दिनांक १८.०९.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये पुढे चालू 
ठेवण्यात आली होती. सदर मुदत दि.२८.०२.२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. सदर पदे राज्यातील 
जनतेस आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याने, उपरोक्त 


शासन निर्णय क्रमांकःहिनिका २०१८/अपदे/प्र.क्र.२६१/आ-५ 


नमूद एकूण ४१६४ पदे दिनांक ०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चालूं ठेवण्यास या शासन 
' निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. सदर पदांचा खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन 

२०२१-२२ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१) मागणी क्रमांक आर-१ 


2 


3 


8 


— 


— 


— 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१) (०५) हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ०६११) 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१) (५२) हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम (स्थानिक क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ५२१९) 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

००१-संचालन व प्रशासन 

(०१) (०५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम १८३ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने 
सांकेतांक - (२२१० ०३८९) 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

००१-संचालन व प्रशासन 

(०२) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (स्थानिक क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ५०४१) 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःहिनिका २०१८/अपदे/प्र.क्र.२६१/आ-५ 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202103191543507717 असा आहे. 


५. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


(किरण वाहूल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ey 
# 


- आयुक्त, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

: सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 
- सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा, (हिवताप) सर्व. 

. जिल्हा हिवताप अधिकारी, (सवी. 

. हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग प्रशिक्षण पथके (सर्व). 

- महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१३), (अर्थसंकल्प-१९), आ.पु.क., मंत्रालय मुंबई 

१३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १, २, ३, ५ व अर्थसंकल्प शाखा/लेखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


कणी र, सक, LY Ce ना क 


पृष्ठ३पैकी३ 


